सन २०१७-१८ च्या टंचाई कालावधीसाठी 
अकोला महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात 
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई अंतर्गत 
उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. ४६ /पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ०७ मे, २०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २००८/प्र.क्र. 
१४९/पापु १४, दिनांक २१.८.२००९ 
२) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे क्रमांक: प्रासंनप/सलेअ/कावि-३१/२०१८, 
दिनांक २८.०३.२०१८ चे पत्र 
३) शासन पत्र, क्रमांक बैठक २०१७/प्र.क्र.१७०/पापु १४, दिनांक २४.०४.२०१८ 
(बैठकीचे इतिवृत्त) 
४) आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला यांचे पत्र क्रमांक : जा.क्र./ 
अमनपा/जल/१४९/२०१८, दिनांक २६.०४.२०१८. 
प्रस्तावना - 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी सन २०१७-१८ च्या टंचाई कालावधीसाठी 
अकोला महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई अंतर्गत उपाययोजनांना 
मान्यतेसाठी सादर केलेल्या रुपये ४२३.९० लाख इतक्या रकमेच्या कामास प्रशासकीय 
मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव नागरी तथा ग्रामीण 
क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ विहित आर्थिक व भौतिक निकषाबाहेरील 
तातडीच्या पाणीपुरवठा योजनांना/उपाययोजनांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यासाठी अपर 
मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात 
आलेल्या स्थायी समितीच्या दिनांक ०३.०४.२०१८ व दि. २३.०४.२०१८ रोजी झालेल्या 
बैठकांत मान्यतेसाठी विचारात घेण्यात आला. 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. ४६/पापु १४ 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सदर प्रस्तावात १) 
अस्तित्वातील हातपंप दुरुस्ती करणे, २) अस्तित्वातील बंद विद्युत पंप दुरुस्ती करणे, ३) 
नवीन विंधन विहिरीसह हातपंप, ४) नविन विंधन विहीरीसह सबपंपं व ५) हद्दवाढ भागातील 
योजना दुरुस्ती या बाबींचा समोवश आहे. सदर प्रस्तावावर दिनांक ०३.०४.२०१८ व 
दिनांक २३.०४.२०१८ रोजीच्या स्थायी समितीच्या बैठकांत सविस्तर चर्चा होऊन स्थायी 
समितीने महानगरपालिकेकडून काही मुद्दयांवर खुलासा मागविला होता. सदर खुलासा 
त्यांच्या दिनांक २६.०४.२०१८ च्या पत्रान्वये प्राप्त AST आहे. सदर खुलासाच्या अनुषंगाने 
स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी शहरातील हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात प्रस्तावित केलेल्या एकूण 
१२० नवीन विंधन विहिरीसह हातपंप प्रती पंप रु. ०.६० लाख याप्रमाणे रु. ७२.०० लाख 
आणि ७५ नविन विंधन विहीरीसह सबपंपं प्रती पंप रु. ०.७५ लाख याप्रमाणे रु. ५६.२५ 
लाख अशा एकूण रु. १२८.२५ लाख एवढ्या किंमतीच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. त्या 
अनुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सन २०१७-१८ च्या टंचाई 
कालावधीसाठी अकोला इशाहराला पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई अंतर्गत घेण्यात येणा-या 
उपाययोजनांना प्रस्तावानेत नमुद केल्याप्रमाणे रुपये १२८.२५ लाख/- (रुपये एक कोटी, 
अठ्ठावीस लाख, पंचवीस हजार फक्त) किंमतीच्या प्रस्तावास या आदेशान्वये खालील 
अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१ जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी अकोला arexra पिण्याच्या पाण्याची टंचाई 
निर्माण झाली असल्याचे सर्व प्रथम घोषित करावे. 

२ सदर योजनेच्या किंमतीच्या एकूण रुपये १२८.२५ लाख खर्चाच्या ९०% म्हणजेच 
रुपये ११५.४३ लाख इतके अनुदान शासनाद्वारे उपलब्ध करुन दिले जाईल. 
उर्वरीत रक्‍कम म्हणजेच योजनेच्या १०% रुपये १२.८२ लाख एवढी रक्‍कम 
लोकवर्गणी म्हणून अकोला महानगरपालिका , अकोला यांनी भरावयाची आहे. 

३) सदर योजनेची १० टक्के लोकवर्गणी महानगरपालिकेने भरणा केल्याशिवाय 
योजनेतील कार्यारंभ आदेशा देण्यात येवू नयेत. 

छो सदर योजनेची अंमलबजावणी अकेला महानगरपालिका यांच्या मार्फत करण्यात 
यावी. 

५ स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानुसार अकोला महानगरपालिकेच्या हद्दवाढ 
क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नवीन विंधन विहिरीसह हातपंप तसेच 
नविन विंधन विहीरीसह सब मर्रिबल पंपं घ्यावयाचे आहेत. त्यांची स्थळ निश्चिती 
भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, यांच्यामार्फत करण्यात यावी.तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. ४६/पापु १४ 


भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने प्रमाणीत केलेल्या ठिकाणी नविन विंधन 
विहिरी घेण्यात याव्यात. 
६ सदर योजनेची कामे विहित पध्दतीने ई-निविदा मागविण्यात येऊन करावीत तसेच 
योजनेचे काम मान्यता प्राप्त किंमतीमध्येच पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 
७) योजनेची निविदा अल्प मुदतीची (७ दिवस) काढण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
८) विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला 
यांच्याकडे सदर योजनेकरिता योजनेच्या सुरुवातीस देय अनुदानाच्या ५०% इतका 
निधी द्यावा. उर्वरित ५०% निधी योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर देण्यात यावा. 
९) योजनेचे काम मुदतीत पूर्ण होणे आवश्‍यक असल्याने योजनेच्या निविदा 
प्रक्रीयेपासून ते योजनेतून पाणीपुरवठा सुरु होईपर्यंत आठवडयाच्या प्रत्येक 
सोमवारी प्रगती अहवाल शासनास पाठविण्यात यावा. 


२. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, ०१-अवर्षण, १०२ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ९१ - राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१)(०१) पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा 
(२२४५००९३) (दत्तमत) (वेतनेतर)-३१, सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखालील 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. हा शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई 
निवारणार्थ नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील विहित आर्थिक व भौतिक निकषाबाहेरील तात्पुरत्या 
पाणी पुरवठा योजना / उपाययोजनांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
सचिवस्तरीय स्थायी समितीच्या दिनांक ०३.०४.२०१८ व दिनांक २३.०४.२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०५१५२८४९९७२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by R. 8. Kumatgi 
e e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=WSSD 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96d578360190574be078f90f44cde8446df6e 


Kumatgi SS 
(राजेंद्र कुमटगी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. ४६/पापु १४ 


२. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. अपर मुख्य सचिव, (म.व पु.) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

८. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 

९. जिल्हाधिकारी, अकोला 

१०. आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला 

११. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
१२. उप सचिव (पापु १४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
१३. पापु १४ (निवडनस्ती) 


